महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दिपत्र क्रमांक : पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.४९७/पोल-७ 
मंत्रालय, दुसरा मजला, मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई-४०० ०३२. 


दिनांक : ३१ मार्च, २०१८. 


विषय :- पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई यांच्या अधिकारक्षेत्रातील निवासी व अनिवासी 
इमारतींच्या दुरुस्तीसाठी निधी उपलब्ध करुन देण्याबाबत. 


संदर्भ :- १ शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.४९७/पोल-७, 
दिनांक ३१.०३.२०१८. 
२) पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई यांचे पत्र क्रमांक पोआ/कक्ष- 
८(१४/शा.९८/२०१८, दिनांक ३१.०३.२०१८. 


शुध्दिपत्र.- 
शासन निर्णय, गृह विभाग, क्रमांक पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.४९७/पोल-७, दिनांक 
३१.०३.२०१८,-- 


() यामधील परिच्छेद २ मधील “पोलीस आयुक्त निर्दिष्ट करतील त्या कामांसाठी” या 
मजकुराऐवजी “यासोबतच्या जोडपत्रातील तक्त्यातील स्तंभ (२) मधील कामांसाठी 
स्तंभ (५) मध्ये निदिष्ट केल्याप्रमाणे” हा मजकूर वाचण्यात यावा. 

(i) यामधील परिच्छेद २ मधील “उक्त निधी दिनांक ३१ जुले, २०१८” या मजकुराऐवजी 
“उक्त निधी हा वित्त विभागाने मान्यता दिल्यानुसार दिनांक ३१ जुले, २०१८” हा 
मजकूर वाचण्यात यावा. 

(ii) यामधील परिच्छेद २ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद २क वाचण्यात यावा:- 


“उक्त कामे ही सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येतील.” 


(४) यामधील परिच्छेद ३ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद ३क वाचण्यात यावा:- 


“याद्वारे असे प्रमाणित करण्यात येते की,- 


१) वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका, १९७८, भाग पहिला, उपविभाग पाच, 
मधील अनुक्रमांक ३, महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम नियम पुस्तिकेतील 
परिच्छेद क्रमांक १३४, च्या बाबतीत नमूद केलेल्या सर्व अटींची 
सर्वसाधारणपणे पूर्ती करण्यात आली आहे. 


२) शासन परिपत्रक, वित्त विभाग, क्र. अर्थसं-२०१७/प्र.क्र.७५/अर्थ-३, दिनांक 
१८.०४.२०१७, याच्या परिशिष्टातील अ.क्र८ मधीळ तपासणी सूचीतील 
प्रत्येक अटीची पूर्ती झाळी आहे.” 


(५) यामधील परिच्छेद ४ नंतर पुढीलप्रमाणे परिच्छेद ४क वाचण्यात यावा:- 


“हा शासन निर्णय वित्त विभागाचा अनौपचारिक संदर्भ क्र.११०/१८/व्यय-७, दिनांक 
३१.०३.२०१८ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहे.” 


शासन शुद्धिपत्र क्रमांकः पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.४९७/पोल-७ 


२. 


हे शासन शुद्धिपत्र महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या वेबसाईटवर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा सांकेतांक २०१८०६०८१९१९००३७२९ असा आहे. हे 
शासन शुद्धिपत्र डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


क Digitally signed by Swapnil Gopal Borse 
Wa al | DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Home 
Depart postalCode=400032, shtra, 
5.4.20: 5707253ff77ef0e33. 987664 
43b2654088832e43dcad21c52a, cn=Swapnil Gopal 


Gopal Borse = 
Date: 2018.06.08 19:22:42 +05'30' 


(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 

मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा. विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा/विधानपरिषद, यांचे खाजगी सचिव, 
विधान भवन, मुंबई. 

मा. गृह राज्यमंत्री (हाहरे/ग्रामीण) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, मुंबई. 


पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य पोलीस गृहनिर्माण व कल्याण महामंडळ 
मर्यादित, मुंबई. 

अधीक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडल, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

प्रधान महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई. 

अवर सचिव (अर्थ-१), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

कार्यासन अधिकारी (व्यय-७), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

निवड फाईल, पोल-७. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


शासन शुद्धिपत्र, गृह विभाग, क्र. पोप्रमा-१०१७/प्र.क्र.४९७/पोल-७, दिनांक 39 मार्च, २०१८ याचे जोडपत्र. 


काळाचौकी पोलीस लाईन येथीळ ९८ पोलीस 
शिपाईदल निवासस्थाने यांची दुरुस्ती करण्यास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 


०११७/प्र.क्र.६३/पोळ-७ 
दिनांक २७.०३.२०१७ 


अ.क्र विषय (कामाचे नाव) शासन ज्ञापन क्रमांक व प्रशासकीय मान्यता । वितरित करण्यात येत 
दिनांक देण्यात आलेले खर्चाचे | असलेली रक्‍कम 
अंदाज 
(9 (२ (3) (8) (५ 

हि पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- रु.३,३३,९४,४५६/- | रु.३,३३,९४,४५६/- 
म्हाडा USM वसाहत मजासवाडी, अंधेरी (पूर्वी, | ०२१७/प्र.क्र.१४६/पोल-७ 
मुंबई, येथील १३ निवासी इमारतींमधील Bares | दिनांक ३०.०३.२०१७ 
बदलण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

२. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- रु.२४,३४,४०९/- रु.२४,३४,४०९/- 
पोळीस ठाणे, माटुंगा याच्या सभोवती कुंपण भिंत | ०२१७/प्र.क्र.१०७/पोल-७ 
बांधण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. दिनांक ३०.०३.२०१७ 

३. । पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- रु.५७,२२,३५३/- रु.५७,२२,३५३/- 
(१) पोलीस ठाणे, ट्रॉबे (मानखुर्द), (2) पोलीस ठाणे, | ०२१७/प्र.क्र.९०/पोल-७ 
देवनार (गोवंडी) व (3) पोळीस ठाणे, गोवंडी यांच्या । दिनांक ३०.०३.२०१७ 
इमारतींची दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 

४. । पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | पोप्रमा- रु.२,४१,३१,५४२/- | रु.५९,१७,०९०/- 


अ.क्र विषय (कामाचे नाव) शासन ज्ञापन क्रमांक व प्रशासकीय मान्यता । वितरित करण्यात येत 
दिनांक देण्यात आलेले खर्चाचे | असलेली रक्‍कम 
अंदाज 
(9 (2) (3) (8) (५ 

५. । पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | पोप्रमा- रु.२,७१,२२,६५२/- | रु.६६,६४,८६८/- 
काळाचौकी पोलीस लाईन येथील go पोलीस | ०११७/प्र.क्र.६३/पोल-७ 
शिपाईदल निवासस्थाने यांची दुरुस्ती करण्यास | दिनांक २७.०३.२०१७ 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

६. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- रु.३,५६,६३,१०८/-  ।रु.८७,९९,९८२/- 
बोरीवली येथीळ निवासी इमारतींची दुरुस्ती | ०२१७/प्र.क्र.७९/पोळ-७ 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. दिनांक २७.०३.२०१७ 

७. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- रु.२,८०,६४,४६२/- | रु.६९,००,३२०/- 
पोळीस वसाहत, वरळी, येथील इमारत डी व ई | ०२१७/प्र.क्र.९८/पोल-७ 
यांच्या दुरुस्तीच्या चार कामांना प्रशासकीय मान्यता | दिनांक २७.०३.२०१७ 
देण्याबाबत. 

८. ।सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई येथील जुन्या | पोप्रमा- रु.२,६४,१२,६७९/- | रु.६४,८७,३७५/- 
पोलीस वसाहतीतील इमारतींच्या दुरुस्तीची एकूण | ०२१७/प्र.क्र.१९४/पोल-७, 
५१ कामे करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान | दिनांक २०.०३.२०१७ 
करण्याबाबत. 

९. ।सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई येथील जुन्या | पोप्रमा- रु.३,९६,४७,२२६/- | रु.९७,९६,०११/- 


पोलीस वसाहतीतील इमारतींच्या दुरुस्तीची एकूण 


०२१७/प्र.क्र.१९५/पोळल-७, 


७१ कामे करण्यास प्रशासकीय मान्यता प्रदान 
करण्याबाबत. 


दिनांक २०.०३.२०१७ 


अ.क्र विषय (कामाचे नाव) शासन ज्ञापन क्रमांक व प्रशासकीय मान्यता । वितरित करण्यात येत 
दिनांक देण्यात आलेले खर्चाचे | असलेली रक्‍कम 
अंदाज 
(9 (2) (3 (3) (५ 

7 पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | पोप्रमा- रु.६.१४,०२.२१५०/८ | र.३२९१३९०६/- 
पोळीस लाईन, शिवडी, येथील निवासी इमारतींची | ०३१७/प्र.क्र.२३७/पोल-७, 
दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. | दिनांक ३१.०३.२०१७ 

7 पोळीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- रु.९८,६३,४१६/- रु.५८,६३,८१६/- 
बोरीवली, गोरेगांव, कांदीवळी व मालाड, मुंबई | ०३१७/प्र.क्र.२०९/पोलळ-७ 
येथील पोलीस निवासस्थानांमध्ये विद्युतविषयक काम | दिनांक ३०.०३.२०१७ 
करण्यासाठी प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

१२. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- रु.२,०९,६८,०१९/- | रु.५१,२६,२०६/- 
वांद्रे (पश्चिम) व सांताक्रूझ (पश्चिमी येथील पोलीस | १२१६/प्र.क्र.८०२/पोल-७ 
वसाहतींमधील इमारतींच्या दुरुस्तीची विविध कामे | दिनांक ३०.०३.२०१७ 
करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

१३. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिकारक्षेत्रातील | दुरुस्ती- ¥.36,C8,28Y- रु.३८,८४,२४२/- 


पोलीस लाईन, कुलाबा, मुंबई, येथील इमारतीच्या 


०२१७/प्र.क्र.११२/पोल-७ 


गच्चीवर पाण्याची टाकी ठेवण्यासाठी चबुतरा 
(olatform) तयार करणे, टेरेस वॉटरप्रुफींग करणे, 
इत्यादी कामे करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


दिनांक २८.०७.२०१७ 


अ.क्र विषय (कामाचे नाव) शासन ज्ञापन क्रमांक व प्रशासकीय मान्यता । वितरित करण्यात येत 
दिनांक देण्यात आलेले खर्चाचे | असलेली रक्‍कम 
अंदाज 
(9 (2) (3) (8) (१ 

१४. ।४०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,६४,१८,७२९/-  ।रु.४,६४,१८,७२९/- 
येथील प्रकार ए च्या इमारती क्रमांक ए-१ ते ए-५ | ०३१७/प्र.क्र.२२५/एक/पोल- 
यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 
मान्यता देण्याबाबत. 

१५. ।४०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,६४,१८,७२९/-  ।रु.४,६४,१८,७२९/- 
येथील प्रकार बी च्या इमारती क्रमांक बी-१ ते बी-४ व | ०३१७/प्र.क्र.२२५/दोन/पोल- 
बी-६ यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. 

१६. ।४०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,६४,१८,७२९/- | रु.४,६४,१८,७२९/- 
येथील प्रकार सी च्या इमारती क्रमांक सी-१ ते सी-५ | ०३१७/प्र.क्र.२२५/तीन/पोल- 
यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 
मान्यता देण्याबाबत 

qo. | ६०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,६३,११,१३४/- | रु.४,६३,११,१३४/- 


येथील प्रकार डी च्या इमारती क्रमांक डी-१ ते डी-४ 
यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय 
मान्यता देण्याबाबत. 


०३१७/प्र.क्र.२२५/चार/पोल- 
७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 


अ.क्र विषय (कामाचे नाव) शासन ज्ञापन क्रमांक व प्रशासकीय मान्यता । वितरित करण्यात येत 
दिनांक देण्यात आलेले खर्चाचे | असलेली रक्‍कम 
अंदाज 
(9 (2) (3) (3) (५ 

१८. | ६०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,६३,११,१३४/- | रु.४,६३,११,१३४/- 
येथील प्रकार डी च्या इमारती क्रमांक डी-५ ते डी-८ | ०३१७/प्र.क्र.२२५/पाच/पोल- 
यांची संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 
मान्यता देण्याबाबत. 

१९. ।६०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्वी, मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,६३,११,१३४/- रु.४,६३,११,१३४/- 
येथील प्रकार डी इमारत क्र डी-९ ते डी-१२ यांची | ०३१७/प्र.क्र.२२५/सहा/पोल- 
संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 
देण्याबाबत. 

२०. | ६०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व), मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,४४,३५,९३०/- | रु.४,४४,३५,९३०/- 
येथील प्रकार ई इमारत क्र ई-१, ई-२ व ई-८ यांची | ०३१७/प्र.क्र.२२५/सात/पोल- 
संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 
देण्याबाबत. 

२१. | ६०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, | दुरुस्ती- रु.१,४८,११,९७७/-  ।रु.१,४८,११,९७७/- 
येथील प्रकार ई इमारत क्र ई-९ यांची संरचनात्मक | ०३१७/प्र.क्र.२२५/आठ/पोल- 
दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत. | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 

२२. | ६०० पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, अंधेरी (पूर्व, मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,४४,३५,९३०/- | रु.४,४४,३५,९३०/- 


येथील प्रकार ई इमारत क्र ई-११ ते ई-१३ यांची 


०३१७/प्र.क्र.२२५/नऊ/पोल- 


संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 


अ.क्र विषय (कामाचे नाव) शासन ज्ञापन क्रमांक व प्रशासकीय मान्यता | वितरित करण्यात येत 
दिनांक देण्यात आलेले खर्चाचे असलेली रक्‍कम 
अंदाज 
(y (2) ) (3) (9 
23. | goo पोलीस निवासस्थाने, मरोळ, sax (पूर्व), मुंबई, | दुरुस्ती- रु.४,४४,३५,९३०/- रु.४,४४,३५,९३०/- 
येथील प्रकार ई इमारत क्र ई-१६ ते ई-१८ यांची । ०३१७/प्र.क्र.२२५/दहा/पोल- 
संरचनात्मक दुरुस्ती करण्यास प्रशासकीय मान्यता | ७ दिनांक ०३.०८.२०१७ 
देण्याबाबत. 
२४. | पोलीस आयुक्त, बृहन्मुंबई, यांच्या अधिपत्याखालील | दुरुस्ती- रु.१४,७१,२६,७२६/- ।रु.९,९६,५०,५३३/- 
३२०/१६० पोलीस निवासस्थाने, नवीन पोलीस | ०२१८/प्र.क्र.११४/पोल-७ 
वसाहत, सर पोचखानवाला मार्ग, वरळी, मुंबई, | दिनांक २८.०२.२०१८ 
येथील इमारत क्र. सी/४-१, सी/४-२, सी/४-३, 
सी/५-१, सी/५-२ व सी/५-३ या सहा इमारतींच्या 
दुरूस्तीसाठी प्रशासकीय मान्यता मिळणेबाबत. 
एकूण रु.८९,२१,५४,२९६/- ।रु.६५,९१,८५,०००/- 
Gopal Borse ५००५००० 
(स्वप्नील गोपाल बोरसे) 


कार्यासन अधिकारी » महाराष्ट्र शासन. 
swapnil. borse@nic.in 


